एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ 
करीता रुजू मोटार वाहन विभागातील 
उमेदवारांच्या खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : एमव्हीडी-०६२३/प्र.क्र. २२३/परि-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दि.२०.०१.२०१४. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-१११४/प्र.क्र.८३/१४-१८-ब, 
दि.०३.११.२०१४. 

3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/सीपीटीपी-ब, 
दि.१८.०९.२०२३. 

४) शासन SST, गृह विभाग,क्र.एमव्हीडी-०६२३/प्र.क्र.२२३/परि-४, दि.२३.१०.२०२३. 

५) शासन आदेशा सम क्रमांक दि.१९.०३.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

उपर्निरदिष्ट क्र. ३ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२० च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड 
झालेल्या उमेदवारांना एकत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ साठी प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. तसेच उपर्निरदिष्ट क्र.५ येथील शासन आदेशान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) अंतर्गत दि.२०.०३.२०२४ ते दि. १८.०८.२०२५ या कालावधीसाठी 
परिविक्षाधीन अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणाच्या खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता देण्यात आली आहे. 


२. उपर्निदिष्ट sh. 4 येथील शासन आदेशामधील परिच्छेद क्र. २ येथील अनुक्रमांक २ असा नमूद 
केला आहे:- 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव स्व: जिल्हा प्रस्तावित जिल्हा वाटप 
Q श्री. शिवराज शाहाजी डोंगरे सातारा नागपूर 


त्याऐवजी, खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव स्व: जिल्हा प्रस्तावित जिल्हा वाटप 
२. श्री. शिवराज शाहाजी डोगरे सातारा अहमदनगर 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०६२३/प्र.क्र. २२३/परि-४ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४०४१६०२२९०८२९ 
असा आहे. हा शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANTKUMAR K MOHAN 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=665e4814c90a1264436c529dc6c05a8d08206a78cf37fc3f6 
b7b16c7b2b1185a, postalCode=400032, st=Maharasht 


AR K MOHAN 0 Secs 
(हेमंतकुमार मोहन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२, (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी 
रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४००१०. 

८. संबंधित उप/प्रादेशिक परिवहन कायार्लय. 

९. संबंधित उमेदवार (ई-मेल द्वारे) 

१०. कक्ष अधिकारी (सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


